Aes कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या 
पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत 
समाविष्ट होऊ न शकलेल्या व एपीएल (Hah 
शेतकरी योजनेत समाविष्ट न झालेल्या एपीएल 
(केशरी) शिधापत्रिकाधारकांना माहे मे व 
जून,२०२० या कालावधीसाठी दिलेल्या 
अन्नधान्याच्या धर्तीवर माहे जुले व ऑगस्ट २०२० 
या २ महिन्यांच्या कालावधीकरीता सवलतीच्या 
दराने अन्नधान्याचा लाभ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अधापु-२०२०/प्र.क्र.६१/नापु-२२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख : १० जुले, २०२० 


वाचा:- 
शासन निर्णय समक्रमांक दि. ०९ एप्रिल, २०२० 

प्रस्तावना :- 

दिनांक ३१.१२.२०१९ अखेर प्राप्त आकडेवारीनुसार राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत तसेच 
शेतकरी योजनेअंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकांची संख्या ७१,५४,७३८ 
एवढी असून त्यावरील सदस्यांची संख्या ३,०८,४४,०७६ एवढी आहे. देशातील नोव्हेल कोरोना 
विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर त्या लाभार्थ्यांना माहे मे व जून,२०२० या २ महिन्यांच्या 
कालावधीकरीता सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा लाभ देण्याबाबत संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये 
निर्णय घेण्यात आला आहे, या योजनेतील लाभार्थ्यांना माहे जुले व ऑगस्ट, २०२० या २ महिन्यांसाठी 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती :- 
शासन निर्णय:- 

एपीएल (केशरी) मधील ज्या लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत तसेच १४ 
जिल्ह्यांतील होतकरी योजनेअंतर्गत सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा लाभ मिळत नाही, अशा एपीएल 
(केशरी) मधील ३,०८,४४,०७६ एवढ्या लाभार्थ्यांना माहे मे व जून, २०२० या २ महिन्यांच्या 
कालावधीकरीता ज्या प्रमाणे सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा लाभ देण्यात आला होता, त्याच धर्तीवर 
माहे जुलै व ऑगस्ट,२०२० या दोन महिन्यांसाठी सदर योजनेस मुदतवाढ देऊन त्या लाभार्थ्यांना 
सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा लाभ देण्याबाबत या झासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अधापु-२०२०/प्र.क्र.६१/नापु-२२ 


२. एपीएल (केशरी) मधील सदर लाभार्थ्यांना गहू ₹८/- प्रतिकिलो व तांदूळ ₹१२/- प्रतिकिलो या 
दराने प्रतिमाह प्रतिव्यक्ती ३ किलो गहू व २ किलो तांदूळ याप्रमाणे ५ किलो अन्नधान्य माहे जुले व 
ऑगस्ट, २०२० या २ महिन्यांच्या कालावधीकरीता वितरीत करण्यात यावे. 

३. सर्व सर्व क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनी या योजनेकरीता सोबतच्या विवरणपत्रान्वये त्यांच्या क्षेत्रासाठी 
देण्यात आलेल्या नियतनाएवढ्या गहू व तांदळाच्या प्रमाणात त्यामध्ये दर्शविलेल्या संख्ये इतक्या 
लाभार्थ्यांना उपरोक्त सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचे वाटप करावे. मात्र, उप नियंत्रक/जिल्हा पुरवठा 
अधिकारी/ अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात माहे मे व जून, २०२० या दोन 
महिन्यात या योजनेंतर्गत वितरीत करण्यात आलेल्या सरासरी अन्नधान्याच्या प्रमाणात आवश्‍यक 
अन्नधान्याची प्रथम उचल करावी व वितरणाचा अंदाज घेऊन पुढील अन्नधान्याची उचल करावी. 

४. या शासन निर्णयान्वये ज्या एपीएल (केशरी) मधील शिधापत्रिकाधारकांना सवलतीच्या दराने 
अन्नधान्याचे वाटप करण्यात येणार आहे, त्या शिधापत्रिकाधारकांकरीता संदर्भाधिन दि.९ एप्रिळ,२०२० 
च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार अन्नधान्याचे वाटप करावे. 

५. रास्त भाव दुकानदारास लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील देय असलेले मार्जिन 
सदर अन्नधान्याच्या वितरणाकरीता देखील देण्यात यावे. 

६. मागणी क्र. एम ४ (०२) (०६) मुफसल (अन्नधान्य) ४४०८०२७३ खरेदीवरील अनुषंगिक खर्च 
(अनिवार्य) ५० इतर खर्च या ळेखाशिर्षाअंतर्गत सन २०२०-२१ करीता मंजूर असलेल्या अनुदानातून या 
योजनेकरीता होणारा अनुषंगिक खर्च भागविण्यात यावा. 

७. या योजनेअंतर्गत अन्नधान्य विक्री केल्याची रक्‍कम रास्त भाव दुकानदारांनी मागणी क्र. एम ४ 
(००) (०४) मुफसल (भांडवली) ४४०८०१७५ लेख्यांवरील जमा व वसुली (अनिवार्य) ७० वजा वसुली या 
लेखाशिर्षामध्ये जमा करावी. 

८. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००७१०१६०१०४२७०६ आहे. हा 
sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Manojkumar 


Manikrao 
सोबत :- नियतनाबाबतचे विवरणपत्र Suryawanshi 


(मनोजकुमार सुर्यवंशी) 
शासनाचे सह सचिव 


प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अधापु-२०२०/प्र.क्र.६१/नापु-२२ 


२७. 
२८. 


मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा.मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 
मा.मुख्य सचिव यांचे उपसचिव 

प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व प्रशासकीय विभाग प्रमुख, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व विभागीय आयुक्‍त 

सर्व जिल्हाधिकारी 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मर्यादित, मुंबई 
नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई 

सर्व उपआयुक्त (पुरवठा) 

सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी/ अन्नधान्य वितरण अधिकारी 

सर्व जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मर्यादित, 
मुंबई 

वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
जि.टी. हॉस्पीटल संकूल, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, नागरी पुरवठा, लेखा परिक्षा मंडळ द्वारा- वित्तीय 
सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई 

वित्त विभाग, व्यय-४, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक 
सर्व उपसचिव/ अवर सचिव/ कार्यासन अधिकारी, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग, मुंबई 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
निवडनस्ती (कार्यासन ना.पु. २२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्र. अधापु- 2020/प्र.क्र. 61 /नापु-22, दि. 10.7.2020 सोबतचे विवरणपत्र 


नोव्हेल PRT विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर APL (केशरी) मधील लाभार्थ्यांसाठी 
माहे जुलै व ऑगस्ट, 2020 या 2 महिन्यांकरिता वितरीत करावयाच्या गहू व तांदळाचे 
मासिक नियतन 


Pat माहे जुलै व ऑगस्ट, 2020 करिता 
मासिक नियतनाचे परिमाण (किग्रॅ) मासिक नियतन मे.टन) 
लाभार्थी 
अ.क्र जिल्हा सल्या 
तांदळ तांदळ 
7 


a ee ee ee ee en (ne 
मुंबई-ठाणे 5329783 3 2 15989 10660 
शिधावाटप क्षेत्र 
2 णे 


ळक | 3 | 2 


(> 
N 


10 


- 
N 
4 
nN 
a ® 
- 
E - 


16 
17 
18 

7 


ED 
a 
"a 


4 
ab 


औरंगाबाद 


E 
| 
“a 
— 


जालना 
नांदेड 


G] 
म 
4 
a 
al 


'परभणी 
लातूर 


ap 


2 


अमरावती 


अकोला 


नागपूर शहर 
37 


cal 


ET 
4 
"| 
4 
al 
al 


